कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान 
संस्थेद्वारे चालविण्यात येणारा मास्टर ऑफ लेबर 
स्टडीज (एम.एल.एस.) या पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.एमएलआय-०२/२०१०/प्र.क्र.३/कामगार-१ 
दि.०१/०६/२०१०. 
२) शासन निर्णय शुध्दीपत्रक दि.१०/०६/२०१०. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमएलआय-०६१२/प्र.क्र.१/कामगार-६, 
दि.१२/०७/२०१२. 
४ संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, 
मुंबई यांचे क्र.मश्रविसं/३८४, दि.१२/०३/२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परळ, मुंबई ही संस्था महाराष्ट्र 


शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत कार्यरत असून, या संस्थेची स्थापना दि. ०७ जुले, १९४७ रोजी 


झाली. या संस्थेमध्ये मुंबई विद्यापीठाची मान्यता असलेला मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज हा दोन वर्षे 


कालावधीचा पूर्णवेळ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालविला जातो. या अभ्यासक्रमाकरिता ५२--१ 


अशी प्रवेशा क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे. ५२ विद्यार्थ्यांची निवड कै. नारायण मेघाजी लोखंडे 


महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परळ, मुंबई या संस्थेद्वारे दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय प्रवेशा 


परीक्षेद्वारे कळी जाते. तसेच + १ (एक) विद्यार्थी, संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या कामगार संघटना 


व औद्योगिक संबंध या पदविका अभ्यासक्रमामधून गुणानुक्रमानुसार तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या 


शैक्षणिक अर्हतेच्या अधिन राहून प्रवेश परीक्षेशिवाय थेट प्रवेश शासन शुध्दीपत्रक क्रएमएलआय- 


०७०८/प्र.क्र.४४/कामगार-६, दि.२४/०८/२०१८ अन्वये दिला जातो. या संस्थेची प्रादेशिक शाखा 


नागपूर येथे असून, तेथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची मान्यता असलेल्या 


मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज या अभ्यासक्रमाची प्रवेशा क्षमता ४० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. 
या अभ्यासक्रमामध्ये शासनाने व विद्यापीठाने वेळोवेळी निर्देशित केल्याप्रमाणे राखीव प्रवर्गासाठी 


जागा निश्चित केल्या जातात. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये लेखी परिक्षा, गट चर्चा व 


वैयक्तिक मुलाखत असे टप्पे करण्यात आले आहेत. शासनाने दि. ०१.०६.२०१० रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये प्रवेश परीक्षेसाठी लेखी परीक्षेमधील घटकांचा avails दिला असून त्यात एका 


जागेकरीता ४ उमेदवार मुळाखतीकरीता बोलविण्यात यावे, असा निकष दिला आहे. परंतु महाराष्ट्र 


शासनाद्वारे पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) या वस्तुनिष्ठ 


बहुपर्यायी प्रश्नांच्या (Multiple Choice Objective Question) च्या आधारे घेतल्या जातात. त्यामध्ये 


गट चर्चा व मुलाखती घेतल्या जात नाहीत. याच धर्तीवर मास्टर ऑफ ळेबर स्टडीज (एम.एल.एस.) 


या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नांच्या 


(Multiple Choice Objective Question) आधारे ऑनलाईन घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल. 


एम.एल.एस. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने कामगार कल्याण, 


औद्योगिक संबंध व मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन या व्यवस्थापकीय क्षेत्रामध्ये नोकऱ्यांची संधी 


उपलब्ध होते. त्यामुळे इतर व्यवस्थापकीय व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता ज्या पध्दतीने प्रवेशा 


प्रक्रिया राबविली जाते, त्याप्रमाणे कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई व 


प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील प्रवेश प्रक्रिया सुध्दा राबविण्यात यावी, जेणेकरुन प्रवेशा 


प्रक्रिया ही अधिक सुलभ व पारदर्शक असेल ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (एम.एल.एस.) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा प्रक्रिये संदर्भात या अगोदर 


निर्गमित करण्यात आलेला संदर्भाधीन शासन निर्णय व शुध्दीपत्रक याद्वारे अधिक्रमीत करून 


पुढीलप्रमाणे सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


२. मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (एम.एल.एस.) अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणाऱ्या waar 


प्रक्रियेकरीता संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांना 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई व 


प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथे मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (एम.एल.एस.) 


अभ्यासक्रमाकरीता दोन्ही ठिकाणी ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेशा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. सदर 


अभ्यासक्रमासाठी शौक्षणिक पात्रता व प्रवेशा प्रक्रियेचे टप्पे खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत 


आहेत:- 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (एम.एल.एस.) अभ्यासक्रमासाठी आवऱ्‌यक शैक्षणिक पात्रता:- 


या अभ्यासक्रमासाठी Waal घेणारा उमेदवार हा सांविधानिक विद्यापीठाचा पदवीधर असावा. 


पदवीच्या अंतिम परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना प्रवेश परीक्षेकरीता अर्ज करता येईल. तथापि 


विद्यापीठाच्या नियमानुसार विहित कालावधीत पदवी प्राप्त केल्यासंबंधी प्रमाणपत्र उमेदवाराने 


सादर करणे आव्यक राहील. 
टप्पा क्र.१ प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून वैध अर्जांची निवड करणे 


कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेमार्फत एम.एल.एस. अभ्यासक्रमाच्या 


अनुषंगाने प्रवेश घेण्याकरीता अर्जाचा नमुना विहित करणे, अर्जासोबत आवश्‍यक अभिलेख, 


प्रमाणपत्रे, (गुणपत्रके, डोमिसाईल इ. अभिलेख) घेणे, या बाबी संस्था स्तरावर निश्चित करण्यात 


येतील. अर्जासोबत जोडावयाची आवश्‍यक ती प्रमाणपत्रे व अभिळेख यांचा उल्लेख अर्जामध्ये असेल. 


अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्यात येईल व प्रवेशा परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची सूची 


संस्थेच्या वेबसाईटवर / सूचना फलकावर लावण्यात येईल. एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज या 


टप्प्यामध्ये अवैध (Invalid) ठरल्यास व त्याबाबतची कारणे सदर उमेदवाराने मागितल्यास देण्यात 
येतील. 


टप्पाक्र.२ लेखी प्रवेशा परीक्षा 


या प्रवेश परीक्षेकरीता एकूण १५० गुणांची लेखी परीक्षा असेळ. सदर लेखी परीक्षा वस्तुनिष्ठ 


बहुपर्यायी स्वरुपाची राहील. त्यामध्ये प्रत्येक प्रश्नाला एकूण चार पर्याय दिले जातील. त्यापैकी एक 


योग्य पर्याय निवडावयाचा आहे. एकूण १५० प्रश्न विचारळे जातील. प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असेल. 


या परीक्षेकरीता एकूण १२० मिनिटांचा काळावधी असेल. या लेखी परीक्षेकरीता नकारात्मक 
गुणांकन पध्दती वापरली जाणार नाही. लेखी परीक्षेचे माध्यम इंग्रजी असेल. सदर लेखी परीक्षेमध्ये 
प्रामुख्याने खाळील बाबींच्या आधारे प्रश्न विचारले जातील. 


4.Logical Reasoning & Data Interpretation - 34 प्रश्न 
2.Quantitative Aptitude - 34 प्रश्न 
3. English Language and Usage - ४० प्रश्न 
४. General Knowledge with special reference to Maharashtra 
and Labour Movement - ४० प्रश्न 
एकूण - १५० प्रश्न 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


टप्पाक्र.३ अंतिम गुणवत्ता यादी 


प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुणांच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करीत असताना एकुण 


प्रवेश क्षमतेच्या ६०% जागा ह्या मुंबई विद्यापीठाला (Home University) आणि उर्वरीत ४०% जागा या 


मुंबई विद्यापीठाव्यतिरिक्‍त अन्य विद्यापीठातील (Other than Home University) पदवी अभ्यासक्रम 


उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असतील. शासनाने व विद्यापीठाने आरक्षणाबाबत वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या शासन निर्णयांच्या आधारावर राखीव जागा निश्चित केल्या जातील. मुंबई विद्यापीठ व मुंबई 


व्यतिरिक्त अन्य विद्यापीठांकरिता विभागणी केलेल्या दोन गटांमध्ये स्वतंत्र Cut-Off Points WHT 


निहाय तयार करून निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी (Provisional List) सूचना फलकावर / 


वेबसाईटवर लावण्यात येईल. प्रवेश परीक्षेतील गुणांच्या आधारे निवड सूची व प्रतिक्षा यादी तयार 


करताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराने किमान ४५% गुण आणि राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने 


किमान ३०% गुण प्राप्त करणे आव्यक राहिल. निवडसूची ही year परीक्षेतील गुणांकानुसार 


करण्यात येईल. कोणत्याही राखीव प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध नसल्यास सदर जागा ही उर्वरीत 


इतर राखीव प्रवर्गातील गुणानुक्रमानुसार उपलब्ध करून देण्यात येतील. (उच्च व तंत्र शिक्षण 


विभाग शासन निर्णय क्र.टीइएम-३३९७/१२९२६/९०८६)/तां.शि.-१, दि.११/०७/११९७ मधील 
तरतूदीनुसार ) 


जर काही उमेदवारांना प्रवेश परीक्षेत समान गुण प्राप्त झाल्यास त्यांची पुढीलप्रमाणे निवड 


केली जाईल. १) ज्या उमेदवाराला पदवी परीक्षेत अधिक गुण आहेत त्याचा विचार केला जाईल. २) 


जर पदवी परीक्षेत समान गुण असतील तर बारावीच्या गुणांचा विचार केला जाईल. ३) जर 


बारावीला देखील समान गुण असतील तर दहावीच्या गुणांचा विचार केळा जाईल. ४) जर दहावीला 


देखील समान गुण असतील तर ज्या उमेदवाराचे वय जास्त आहे त्याची निवड केळी जाईल. 


३. निवड झालेल्या ( Provisionally ) उमेदवाराने विहीत मुदतीत शुल्क भरून प्रवेशा न 


घेतल्यास ती जागा रिक्‍त समजण्यात येईल व प्रतिक्षा यादीमधील गुणानुक्रमानुसार उमेदवाराची 


निवड करण्यात येईल. 


४. प्रवेश परीक्षा ही फक्त गुणानुक्रमांकानुसार घेण्यात येईल व ही प्रवेश परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ 


बहुपर्यायी प्रश्न (Multiple Choice Objective Question) या पध्दतीने ऑनलाईन या प्रणालीद्वारे 
घेतली जाईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


५. प्रवेश परीक्षेचे शुल्क व प्रक्रिया ही संस्थेच्या स्तरावर निर्धारीत करण्यात येईल. way 
परीक्षेची जाहिरात देणे, अर्ज स्विकारणे, उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे, अर्ज करणाऱ्या 


उमेदवाराकडून आवश्‍यक असणारे शुल्क प्राप्त करून घेणे व त्याचा विनियोग प्रवेश प्रक्रिया 


आयोजनाकरीता करणे. तसेच प्रवेशा परीक्षेचे प्रश्नसंच तयार करणे, परीक्षा ऑनलाईन घेणे, 


उत्तरपत्रिका तपासणे याकरीता बाहेरील तज्ञ व्यक्‍ती व संस्थांची मदत घेणे यासाठी येणार खर्च हा 


प्राप्त शुल्कातून भागविणे इत्यादी सर्व बाबी निश्चित करण्याचे अधिकार संचालकांना असतील. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥॥9५॥1॥9.9०५.॥॥ या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४१६१७२८५५३२१० असा आहे. हा आदे 


डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ra, ou=Industries Energy & Labour Dept, 


,96ddOb3cfBf28e1 6bc2fb6620a5c4fdacbe7 


Arun Vasant Shinde 


(अरुण व. रिंदे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचाळक,कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परेल, मुंबई. 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

२. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

३. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उ.ऊ.व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. निवड नस्ती (कामगार-६). 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


SYLLABUS FOR MLS ENTRANCE TEST Total Marks:- 150 


] 
A) Name of the Subject Logical Reasoning Data Interpretation 
B) Difficulty Level Graduation Level 
C) Questions : 35 Questions for 35 Marks 


D) Syllabus for Examination 

Complete the Series 

Find out odd Figure 
Relationship 

Puzzles 

Problems on Age 

Direction 

Statement and Assumptions 


Time Measurement 


१२ ५२” Sy की ee टे ep पय 


Blood relations 

10. Calendar 

11. Problems on Clock 
12. Venn Diagram 

13. Table and Charts 
14. Cause and Effect 
15. Data Interpretation 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


2 
A) Name of the Subject Quantitative Aptitude 
B) Difficulty Level Graduation Level 
C) Questions : 35 Questions for 35 Marks 
D) Syllabus for Examination 
Area 
Average 
Allegation and Mixture 


Decimal Fraction 

Ratio & Proportion 

Partnership 

Simple and Compound Interest 


Problems on Age 


Be ge अगे ON de a विक, वित 


Percentage 

10. HCF & LCM 

11. Simplification 
12. Profit & Loss 

13. Time & Distance 
14. Time & Work 


15. Problems on Trains 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


A) Name of the Subject 
B) Difficulty Level 
C) Questions 


D) Syllabus for Examination 


२. ee कि. या ति हलणे oe ल 


= 
i=) 


3 
English Language and Usage 


Graduation Level 


40 Questions for 40 Marks 


Use of Article 

Synonyms and antonyms 
Complete the Statement 
Idiom and Phases 

One Word Substitution 
Preposition 

Re-arrangement of Sentence 
Spelling Error 


Tense 


. Ordering of Words and Sentence. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक एमएलआय-०५१९/प्र.क्र.२३ /काम-६ 


4 


A) Name of the Subject General Knowledge with Special 
Reference to Maharashtra and Labour 
Movement 

B) Difficulty Level Graduation Level 

C) Questions : 40 Questions for 40 Marks 

D) Syllabus for Examination 

History 

Economy 

Geography 

Literature, Books and Authors 

Social Workers of Maharashtra 

Agriculture Sector 

Industry, Energy and Labour Sector 


Constitution of India 


ie Se a ee ee ळे 


Current Political and Social events 

10. Literature and Sports 

11. Awards 

12. External Affairs 

13. Current Policies and Schemes of Govt. 

14. International Institutions, e.g. 
ILO,WTO etc. 

15. Labour Movement of World 

16. Labour Movement in India and 


Maharashtra 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


